राज्यातील ७०० पोलीस स्टेशनमध्ये महिला 
मदत कक्ष (वुमेन हेल्प डेस्क) स्थापन करणे / 
बळकटीकरण करणे या योजनेकरिता निधी 
वितरित करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.२७२/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ मार्च, २०२२. 


वाचा:- १) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे दिनांक १०.०१.२०२० रोजीचे, 
दिनांक १८.०३.२०२० रोजीचे आणि २०.०१.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

पिडित महिलांच्या मदतीकरिता राज्यातील Woo पोलीस स्टेशनमध्ये महिला मदत कक्ष (वुमेन हेल्प 
डेस्क) स्थापन करणे / बळकटीकरण करण्यासाठी रु. ७००.०० लक्ष इतका निधी केंद्र शासनाकडून निर्भया निधी 
अंतर्गत प्राप्त झाला आहे. सदर निधी वितरित करण्यास आणि खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
पिडित महिलांच्या मदतीकरिता राज्यातील Woo पोलीस स्टेशनमध्ये महिळा मदत कक्ष (वुमेन हेल्प 


डेस्क) स्थापन करणे / बळकटीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून निर्भया निधी अंतर्गत प्राप्त रु. ७००.०० लक्ष 
इतका निधी वितरित करण्यास आणि खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. याबाबत गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच, 
यंत्रसामग्री / साधनसामग्री खरेदी करण्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. 

३. केंद्र शासनाच्या गृह विभागामार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग / खर्च हा केंद्र / राज्य 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार विहीत पध्दतीने येणा-या किमतीनुसार व लेखाशिर्षनिहाय विहीत करण्यात 
आलेल्या एकूण वित्तीय मर्यादेच्या अधीन राहून व यासंदर्भातील वित्तीय औपचारीकता पूर्ण करून करण्यात यावा. 
४. कोणत्याही परिस्थितीत प्राप्त निधी संचित (parking) स्वरूपात ठेऊ नये. यानुषंगाने प्राप्त निधीचा विनियोग 
झाल्यानंतर विहीत कालावधीत योग्य त्या विवरणपत्रात उपयोगिता WATTS (utilization certificate) सादर 
करावे. प्रस्तुत योजनेचे प्राधिकारी म्हणून केंद्रशासनाच्या आवश्‍यकतेनुसार अंतर्गत लेखापरीक्षणासाठी 
यासंदर्भातील लेखे अद्ययावत ठेवण्यात यावे. 

५. सदर खर्च हा, गृह विभाग, मागणी क्र. बी-१०, ४०५५-पोलीसांवरील भांडवली खर्च, निर्भया निधी योजने 
अंतर्गत पोलीस स्थानकांत महिला मदत कक्ष स्थापन करणे (१०० केंद्र पुरस्कृत) (कार्यक्रम) ४०५५०३०३ या 


लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतूरदीतून करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.२७२/विशा-६ 

६. सरदर प्रयोजनासाठी या लेखाश्िर्षातर्गत प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्यासाठी अपर पोळीस महासंचालक 
(नियोजन व समन्वय) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित ashy Kara 
प्रभारी पोलीस अधिकाऱ्यास या प्रयोजनार्थ आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

७. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाने शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ 
जून, २०२१, दिनांक २९ जुले, २०२१, दिनांक १४ आक्टोबर, 2029 आणि दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये 
दिलेल्या निदेशांस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


CG: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून 


देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२४१७४८४०८९२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, cate danas 
R A H U L V | J AY ae का OF MAHARASHTRA, HOME 


2.5.4.20=019d1a40755cacf50cb37 1c432c67afaec7daSaad928d96 


6ad4270c6a4f1ac39, postalCode=400032, 


lal 
rialNumber=31493D4A6291F53 1 ED8FD00972CCBFA0376623C 
7F6C38C3B848BFBE06685A219, cn=RAHUL VUAY KULKARNI 
D 


2022.03.24 17:51:26 +05'30' 


(राहुल वि. कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर पोलीस महासंचालक (नियोजन व समन्वय), म. रा., मुंबई. 

८. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

९. विशेष पोलीस महानिरिक्षक, मवबाअप्रवि, म. रा., मुंबई. 

१०. सर्व पोलीस आयुक्‍त / पोलीस अधीक्षक (पोलीस महासंचालक, म. रा., मुंबई यांच्या मार्फत). 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. राज्यातील सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४. प्रभारी पोळीस अधिकारी, संबंधित पोलीस स्टेशन (पोळीस महासंचालक, म. रा., मुंबई यांच्या 
मार्फत). 

१५. व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवड नस्ती (विशा-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


